प्रशासकीय मान्यता 
आंबेजोगाई, जिल्हा बीड येथील न्यायालय, 
इमारतीवर वाढीव पहिला मजला बांधण्याबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.१९/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २ मार्च, २०२१. 


पहा :- प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांचे पत्र 
क्र. बी (डब्ल्यु ६०४२/१९९०/(२)/१८५/२१३६, दिनांक १७ जानेवारी, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथील नवीन न्यायालयीन इमारतीवर वाढीव पहिला मजला 
बांधण्याकरिता संर्भाधीन पत्रान्वये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडून शासनास सादर करण्यात 
आला होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 


आंबेजोगाई, जिल्हा बीड येथील न्यायालय, इमारतीवर वाढीव पहिला मजला बांधण्याकरिता 
रु.७,८०,०४,०००/- (रुपये सात कोटी Vahl लक्ष चार हजार फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास 
(खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र बाब प्रशासकिय मान्यता रूपयात 

हिचा पहिला मजला बांधकामाचा खर्च ४,२३,९५,६७०/- 
२. अंतर्गतव बाह्य विद्युतीकरण ४६, ६३,५२४/- 
३. | पाणी पुरवठा आणि मलनि:सारण २१,१९,७८४/- 
४. । फर्निचर ३३,१७,९१०/- 
५. | रेनवॉटर हार्वेस्टिंग ११,९८,१३९/- 
& अग्नीशमन यंत्रणा १६,९५,८२७/- 
७. | आकस्मिक खर्च १६,९५,८२७/- 
८ भाववाढ ३०,०५,१४१/- 
९. ग्रीन बिल्डींग २१,१९,७८४/- 
१०. | सोलार यंत्रणा/ सीसीटीव्ही ५३,८२,३६४/- 
ae) . | उद्ववाहन 30,00,000/- 
१२. | बाग बगीचा ८,७८,३३०/- 
१३. । वस्तू व सेवा कर ६५,३१,७००/- 
एकूण ७,८०,०४,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.१९/का-१३, 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 
को) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.१, दिनांक qo जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 
इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
फ) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिश यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही करावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्त कामासाठी “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक 
बांधकामावरीळ भांडवळी खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम, (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), (०३) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे 
(कार्यक्रम, ५३ मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, 
अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेशा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.८०/२०१९/ईमा-२, दिनांक १४ 
फेब्रुवारी, २०१९ व वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग 
पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद 
क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दघ. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०३०२१८०७०१८३१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


and Judiciary Department, 
oge ° ° 
Nitin Virsen Jiwane याया 
'1018a4d6f00892e5d1478cba841 3afb06c 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा. सभापती ,विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.१९/का-१३, 


मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा. विरोधी पक्ष नेता ,विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
प्रबंधक बीडब्लू शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन ,मुंबई व नागपूर, 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 
१०) कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), अंबाजोगाई. बीड 
(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 
१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


नियोजन विभाग-१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१८)निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


